होमगार्ड संघटनेतील स्वयंसेवकांच्या ३ वर्षे 


सदस्य कालावधीत Pee पुनर्नियुक्‍तीने 
नियमितपणे गणवेषासह विशेष बाब म्हणून 


दुसरा गणवेष देण्याबाबत... _______ 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक :- एचजीएस १७०७/प्रक्र १४७/विशा-८ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. दिनांक - ८ एप्रिल ,२०१०. 


वाचा :- १) शासन निर्णय गृह विभाग क्र.एचजीएस १७०७/प्रक्र १५४/विशा-८, 
दि.१३/६/२००८., 
२) _ होमगार्ड मुख्यालयाचे पत्र क्र.मस/कार्या-६/होगा/ उपाययोजना/ 
गणवेष ०७ /२३४५, दिनांक २६/७/२००७. 


प्रस्तावना :- 


देशातील प्रत्येक नागरीकाने भविष्यकाळात त्यांच्यावर येणाऱ्या विविध 
प्रकारच्या संकटाचा परिचय करुन घेणे आवश्यक आहे. प्रत्येक नागरीकाने 
संघटीत होवून बाहेरील मदतीवर अवलंबून. न..राहता, सर्वस्वाचा. त्याग करुन, 
समाज्याचा उध्दार करण्यासाठी सतर्क राहणे आवश्यक आहे. .अफवा.. आणि 
*_ अपप्रचार. यामुळे जनतेची दिशाभुल. होवू नये,..आणिबाणीतून- निर्माण. होणाऱ्या 
परिस्थितीचे आव्हान स्विकारण्याची सिध्दता प्रत्येक नागरीकात यावी, यासाठी 
जनतेचा सहभाग असलेली, ऐच्छीक. स्वरुप असलेली, मुंबई होमगार्ड अधिनियम , 
१९४७ अन्वये राज्यामध्ये होमगार्ड संघटना अस्तित्वात आली आहे. केंद्र शासनाने 
राज्यासाठी एकूण ५३,८५६ अशी होमगार्ड लक्षसंख्या विहित केलेली असून 
* सद्यस्थितीत सुमारे ४३६६९ स्वयंसेवक पटावर कार्यरत आहेत. . 


समाजातील सर्व स्तरातील, केंद्र/ राज्य शासनातील अधिकारी/कर्मचारी, , 
व्यवसायीक/ कामगार/ रोजंदारीवर काम. करणारे कारागिर. तथा मोलमजूरी 
करणारे कारागिर या. संघटनेत राष्ट्रीय सेवा करण्याच्या भावनेने प्रेरीत होऊन . 
होमगार्ड सदस्य म्हणून तीन वर्षासाठी भरती होत असतात. कायदा व सुव्यवस्था 
राखण्यासाठी पोलीसांना या संघटनेतील स्वयंसेवकाकडून सहाय्य केले जात 


D:\R.LA\spi.unifrom/2007-147 unifrom N. -- ७.९ 10.24,3 001.iwp म 


“ असल्यामुळे कर्तव्य बजावत असतांना होमगार्डना योग्य प्रमाणात गणवेश देणे 
अपरिहार्य आहे. या संघटनेची एकरुपता, शिस्तबध्दता राखण्यासाठी कर्तव्य 
बजावतांना स्वयंसेवकांने गणवेष धारण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी होमगार्डना 
गणवेष देण्याबाबत केंद्र शासनाने गणवेषासाठी (UNIFORM) परिशिष्ट-अ प्रमाणे 
अनुज्ञेय बाबी/ आयुर्मान विहित केल्या आहेत. 


सद्यःस्थितीत, वर्षातून २०० ते २५० दिवस. होमगार्ड कर्तव्यावर असतात. 
वाढलेल्या कर्तव्य स्वरुपानुसार ३ वर्षाच्या संघटनेतील. सदस्य कालावधीमध्ये एकच 
गणवेष अनुज्ञेय आहे. त्याऐवजी होमगार्डच्या नियुक्तीच्या वेळी नियमितपणे देय 
असलेला गणवेष संच व या होमगार्डला या संघटनेत दिड वर्ष पुर्ण झाल्यानंतर 
दुसरा गणवेष संच देण्याच्या अनुषंगाने होमगार्डना संघटनेतील ३ वर्षातील एकूण 
कालावधीत २ गणवेष विहीत करण्याबाबत संचालनालयाने संदर्भाधिन 
दि.५/१०/२००७ च्या पत्रान्वेय शासनास प्रस्ताव सादर केलेला आहे. सदर प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


वरिल प्रस्तावाच्या अनुषंगाने मंत्रीमंडळाच्या दि. २५.२.२००९ रोजी झालेल्या 
बैठकीत संर्वांगीण विचार करुन होमगार्ड स्वयंसेवकांना संघटनेतील ३ वर्षाच्या 
सदस्य कालावधीत (नियुक्तीने/पुनर्नियुक्तीने) नियमितपणे देय पहिल्या 
गणवेषाव्यतिरिक्‍त दुसरा गणवेष देण्यास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्यास 
अनुसरुन खालील अटींच्या अधिर्न राहून आणखी एक गणवेष देण्यास शासन 
याद्वारे मान्यता देत आहे.:- 


१) केंद्र शासनाच्या निदेशानुसार दिला जाणारा गणवेष हा नियमितरित्या 
होमगार्डना भरती झाल्याच्या पहिल्या वर्षी अनुज्ञेय आहे. तीन वर्षाचा होमगार्ड 
संघटनेमधील स्वंयसेवकाचा कालावधी विचारात घेता, ज्यांना होमगार्ड संघटनेत 
दिड वर्ष पूर्ण होवून पहिला गणवेष प्राप्त झाला आहे, अशाच होमगार्डना 
परिशिष्ट-ब मधील नमुद १४ aries दुसरा गणवेष देण्यात यावा. 


D:\R.LA\spi.unifrom/2007-147 unifrom N. -- G.R 10.24.3 O01.iwp 2/- 


२) गणवेष वाटपाबाबत दरवर्षी ही प्रक्रिया सुरु राहणार असल्याने 
संचालनालयाने पहिल्या व दुसऱ्या गणवेषासाठी जिल्हास्तरावरुन होमगार्ड 
भरतीबाबत आवश्यक ती माहिती मागवून, संबधित वित्तीय वर्षातील एप्रिल ते जून 
या कालावधीत दोन्ही गणवेषासाठी कापड व साहीत्य खरेदी करण्याची कार्यवाही 
पुर्ण करुन दोन्ही गणवेषाचे वाटप करण्यात यावे. 


3) ween व दुसऱ्या गणवेषासाठी जिल्हा निहाय पात्र असणाऱ्या 
स्वयंसेवकांची नावे, त्यांच्या भरतीचा दिनांक व सनद क्रमांक, पहिला किवा दुसरा 
गणवेष देण्याबाबत संचालनालयाचे तीन महिन्याच्या आत माहिती संकलित करावी 
त्याची CD शासनास सादर करावी. 


४) गणवेष शिलाई करुन घेताना त्यामध्ये एकसारखेपणा असणे 
आवश्यक आहे. याबाबत जिल्हा समादेशक, प्रशासिक अधिकारी, निदेशक यानी 
आवश्यक ते निदेश स्वयंसेवकास दयावेत. कालमर्यादेत गणवेष शिलाई करुन न 
घेतल्यास संबधित स्वयंसेवका विरुध्द होमगार्ड अधिनियमांतर्गत कारवाई करावी. 


५) स्वयंसेवकांच्या ..भरतीसाठी त्याची शारिरीक पात्रता. तपासतांना, 
त्यांच्या पायाच्या मापाचा क्रमांक देखील नोंद करुन घेवून बुट खरेदी करतांना 
होमगार्डना योग्य मापाचे बुट मिळतील याची दक्षता घ्यावी. 


६) कोषागारात देयके सादर करताना, नियमित पहिला गणवेष अथवा 
विशेषबाबी अंतर्गत दयावयाच्या दुस-या गणवेषावरील खर्च असे नमुद करण्यात 
यावे. : 


2, सन २०१०-११ या वित्तीय वर्षापासून, नियमित पहिला व विशेष बाबी 
अंतर्गत दुसरा गणवेष देण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात येणार असल्याने 
मागणी क्र.बी-१-२०७०-इतर प्रशासनिक सेवा-१०७-होमगार्ड (००)(०१)-होसार्ड 
संघटना (२०७००२८१) -०२१- सामुग्री व पुरवठा या लेखाशीर्षाखाली नियमित मंजूर 
तरतूदीत आवश्यकतेप्रमाणे गणवेश देय होमगार्ड स्वयंसेवकांच्या तपशीलासह, 
पूरवणी मागणीन्वये अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध होण्यासाठी वेळीच 
संचालनालयाकडून शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. 


D:\R.LA\spl.unifrom/2007-147 unifrom N. --G.R 10.24.3 001.lwp 3/- 


3. 


हा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या वेब साईटवर उपलब्ध करण्यात येत 


असून त्याचा संगणक संकेतांक असा आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


(प्रेम कृष्ण जैन ) 
प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन, 


मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, 

मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

अ.मु.स. (गृह) यांचे स्वीय सहाय्यक. 

प्रधान सचिव, (विशेष) यांचे सवीय सहाय्यक. 

महासमादेशक, होमगार्ड व संचालक, नागरी संरक्षण,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क विभाग,मंत्रालय,(प्रसिध्दीसाठी), 
सर्व जिल्हा पोलीस अधिक्षक/अप्पर पोलीस अधिक्षक. 

सर्व जिल्हा जनसंपर्क अधिकारी (प्रसिध्दीसाठी) 

समादेशक, होमगार्ड, मुंबई, बृहन्मुंबई. 

सर्व जिल्हा समादेशक, होमगार्ड. 

समादेशक, मध्यवर्ती प्रशिक्षण संस्था, होमगार्ड, घाटकोपर, मुंबई. 
महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), 'महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी! मुंबई, 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

वित्त विभाग, व्यय-८, मंत्रालय, मुंबई. 

गृह विभागातील सर्व कार्यासने. 

संगणक कक्ष , गृह विभाग, मंत्रालय.शासनाच्यां वेबसाईटवर उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 

निवड नस्ती विशा-८. 


D:\R.1.A\spl.unifrom/2007-147 unifrom N. -- G.R 10.24.3 001.1९ 4/- 


शासन निर्णय क्रमांक : एचजीएस १७०७/प्र.क्र.१४७/विशा-८ 


_दिनांक ८ एप्रिल २०१० सोबतचे परिशिष्ट-अ परिशिष्ट-अ 


[ अ.क्र. | णवेषातील बाबी नग 
[9 खाकीटेरिकोटश्ट | 4 2 | va | 
| 2 [erat टेरिकॉट पॅट 2 | ve | 
2 खाकी टेरिकॉट बुशशर्ट महिला | + [a | «nm | 
४_स्लॅक्स खाकी टेरिकॉट (महिला) fe are = | 
८ बुश शर्ट खाकी सेल्युलर (महिला) फळा कक 
६ _ स्लॅक्स खाकी ड्रिल(महिला ‘| ‘iz २ वर्ष 
|__७___|कॉटन सॉक्स (महिला) ॥ २ १ वर्षे 
८__किनव्हास/वेब बेल्ट १_|___२ वर्ष 
९_ अँकलेटवेब__ q {| aw 
qo |उलन सॉक्स [a | १ वर्ष 
११ ।अँकल बुट ब्लॅक (पुरुष) 4 | 7 वर्क 
93 अँकल बुट ब्राऊन (महिला) १ दिडवर्ष | 
।_१३ _ ब्रेट कॅप पकडी प (पुरुष) 1 बककितर्ब, 
ag बॅरेट कॅप मरुन (महिला) ta i. ae 
94 [atest टायटल १ ३ वर्ष 
१६__कॅप बॅचेस Bee ळा 
KS ere छळाला Rae 
१८ ee eee ते. शिळ. शी 0 
१९ हॅकल , q कि ३ वर्ष ण 
eo eee 
D:\R.LA\spi.unifrom/2007-147 unifrom ४. -- G.R 10.24.3 OO1.iwp 5/- 


शासन निर्णय क्रमांक : एचजीएस १७०७/प्र.क्र.१४७/विशा-८ 


_दिनांक ८ एप्रिल २०१० सोबतचे परिशिष्ट- ब 
सऱ्या गणवेषातील बाबी 
खाकी टेरिकॉट कापड, (पुरुष व महिला) 


डि 
ज़ 


| 


2 FIRS बुट लेदर सोल, (पुरुष व महिला) 

३ बॅरेट कॅप खाकी (पुरुष) 

|__४____| बॅरेट कॅप मरुन (महिला) | 
4 वेब वेस्ट बेल्ट ब्लॅक (पुरुष) 

& उलन सॉक्स (पुरुष) 

|__७___| कॉटन सॉक्स खाकी (महिला) 

८ | बुट पॉलिश काळे, (Ges) 

९__ | बुट पॉलिश तपकिरी, (महिला) 

१०___| सोल्डर टायटल, (पुरुष व महिला) र 


= | कॅप बॅचेस, (पुरुष व महिला) 
| 2 | व्हीसल, (पुरुष व महिला) / 
__१३__। व्हीसल कॉड ब्लॅक (पुरुष व महिला. 


___१४ [are बक्कल (महिला) _ 


D:\R.LA\spi.unifrom/2007-147 unifrom ४. -- G.R 10.24.3 O01.iwp 6/- 


